जिल्हा नियोजन समिती, कोल्हापूरसाठी 
“कार्यकारी समिती” घटित करण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन शुध्दिपत्रक, क्रमांक:डिएपी-२०१८/प्र.क्र.१४५/का.१४८१-अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ०४ जानेवारी, २०१९ 


वाचा:-१) शासन निर्णय, क्रमांक: डिएपी-२०१८/प्र.क्र.१४५/का.१४८१-अ, 
दिनांक : २ जानेवारी, २०१९ 


शुध्दिपत्रक :- 


जिल्हा नियोजन समिती, कोल्हापूरसाठी संदर्भाकित शासन निर्णयान्वये “कार्यकारी 


समिती” घटित करण्यात आली आहे. सदर कार्यकारी समितीमधील अ.क्र.५ येथील “श्री.राजाराम 


शिपुगडे,” यांच्या नावापुढील “विधानसभा सदस्य” हा मजकूर वगळण्यात येत आहे. 


2. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, कोल्हापूर यांनी उपरोक्त 


आदेडा सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 


३. सदर हासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"५/.॥व१७॥॥७.9०५.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०१०४१२४४५९८५१६ असा 


आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


VUJESING cure 
FATTESING VASAVE पाळ 
(वि.फ.वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
३. मा. मंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 
४. मा. राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 
५. मा. पालक मंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, कोल्हापूर यांचे खाजगी सचिव 
६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
७. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग 
८. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, कोल्हापूर 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः डिएपी-२०१८/प्र.क्र.१४५/का.१४८१-अ, 


९. उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, पुणे विभाग 

१०.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय कोल्हापूर 
११.महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर 

१३.निवडनस्ती,का-१४८१ अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


